सन २०२४-२५ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/ अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र.०१/ का-०६, 
दि.८.०४.२०२४,  दि.३१.०५.२०२४,  दि.२१.०६.२०२४,  दि.२८.०६.२०२४, 
दि.१.०८.२०२४ व दि.२९.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन w.2 येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या नुसार वित्त 
विभागामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्पित निधी 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६० ते ७० Tah मर्यादेत वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सद्यस्थितीत वित्त विभागाने अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता बाब 
क्रमांक ०३-अतिकालीन भत्ता, ६-दुरध्वनी,वीज व पाणी,१३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, 
१९-आहार खर्च, २४-पेट्रोल तेल व वंगण, २८-व्यावसायीक सेवा, ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा या 
बाबींकरीता ४० % मर्यादेतीळ; २१-पुरवठा व सामुग्री करीता 30% मर्यादेतील; ३४-शिष्यवृत्त्या/ 
विद्यावेतने करीता ५० % मर्यादेतीळ तर निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. 


या अनुषंगाने उक्त उद्दीष्टांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये यापुर्वी 
वितरीत निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतीळल उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२, टी-४ व टी-८ या 
खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शा्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी 
योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


४. सदरशासननिर्णयवित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०८२८१७३६१०२५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

K | A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 
K| SA N RAO 205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 
28255A5EBOA0DD495EF82F98993 1088637D 
Pp AWA R 821100, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.09.05 15:26:04 +05'30' 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| 2 3 ae 4 & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (००) (09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ९५०००.०० आयुक्‍त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्ची  । 55३_अतिकालीन भत्ता १२५.०० 92.04 | आदिवासी 
(लेखाशिर्ष 22249024) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०००.०० १००.०० विकास, 

११-प्रवास खर्च ८००.०० नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च २५००.०० ३७५.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २५०.०० ३७.५० 
२८-व्यावसायीक सेवा १०००.०० १५०.०० 

एकूण १००६७५.०० ६७५.२५ 

२ | (००) (०२ प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १५५०००.०० आयुक्‍त, 
जनजाती विकास ०३-अतिकालीन Wal १४०.०० १४.०० आदिवासी 
आयुक्त(अनिवार्य खर्ची ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६३५.०० १६३.५० विकास, 

(लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) तात aa वल्या नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च ८६८२.०० १३०२.३० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० २२०.८० 
एकूण १६८४७३.०० १७००.६० 

३ | (00) (03) प्रकल्प अधिकारी ०१-वेतन ६०००००.०० आयुक्त, 
(अनिवार्य खची ०३-अतिकालीन भत्ता ११६४.०० ११६.६० | आदिवासी 
(लेखाशिर्ष २२२५१०४३) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६०.०० ५०६.०० | विकास, 

११-प्रवास खर्च ९२२३.०० नाशिक 
१३-कार्यालयीन खर्च २६२६५.०० ३९३९.७५ 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० ७२२.४० 
एकूण ६४६५२८.०० ५२८४.७५ 
8 loo) (०४) एकात्मिकृतक्षेत्र | ०१-वेतन ९०००.०० आयुक्‍त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्ची | ०३-अतिकालीन भत्ता ९.०० १.३५ | आदिवासी, 
(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ८८.०० ९.२०।॥ संशोधनव 
११-प्रवास खर्च १२७.०० प्रशिक्षण संस्था, 
१३-कार्यालयीन खर्च १६८.०० २५.२० पुणे 
एकूण ९३९२.०० ३५.७५ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ir | 2 3 | ok 4 & 
4 | (04) (09)- जनजाती संशोधन । ०१-वेतन ५७९५४.०० आयुक्त, 
व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ०३-अतिकालीन भत्ता २३.०० २.४५ | आदिवासी, 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी 319000 ३७.०० | संशोधन व 
२२२५ १३०१) ११-प्रवास खर्च ५२०.०० प्रशिक्षण संस्था, 
१३-कार्यालयीन खर्च ६२२.०० ९३.३० पुणे. 
१६-प्रकाशने १०.०० 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी १.०० 
२८-व्यावसायीक सेवा १.०० ०.४० 
एकूण ५९५०१.०० १३३.१५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९८४५६९.०० ७८२९.५० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
७ | (००) (०१) आदिवासी विकास |। ०१-वेतन १६७८००.०० उप सचिव, 
विभाग (अनिवार्य खची ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.१५ | आ.वि.वि., 
(लेखाशिर्ष २२५१ ०२११) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००.०० १०.०० | मंत्रालय, मुंबई 
१०-कंत्राटी सेवा ३५००.०० 
११-प्रवास खर्च १२००.०० 
१२-परदेडा प्रवास खर्च १.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ४०००.०० ६००.०० 
एकूण २२५१ ०२११ एकूण १७६६०२.०० ६१०.१५ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १७६६०१.०० ६१०.१५ 
मागणी क्रमांक-टी-८ 
७६१०-छशासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(००) २०१-घरबांधणी अग्निमे- । ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा १२९२००.०० ४८०४२.८२० आयुक्त, 
(00) (09) घर बांधणी अग्निमे आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष विकास, 
७६१० ०९९१) नाशिक 
४०८००.०० १४३९५.५० | उपसचिव, 
आ.वि.वि., 
मंत्रालय, मुंबई 
१७००००.०० ६२४३८.३२० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ha 2 3 1_ ४ | 4 & 
(00) 202- मोटार वाहने खरेदी | ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा ५५२.०० ६०.८० आयुक्त, 
अग्निमे- (००) (०१) मोटार वाहने आदिवासी 
खरेदी अग्निम (अनिवार्य खर्ची विकास, 
(लेखाशिर्ष ७६१० १००२) नाशिक 
१७४८.०० १६९.२० | उपसचिव, 
आ.वि.वि., 
मंत्रालय, मुंबई 
२३००.०० २३०.००० 
(००) २०४- संगणक खरेदी ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा ६३२.०० ६३.८० आयुक्त, 
अग्निमे ०१)संगणक आदिवासी 
खरेदी अग्निमे(अनिवार्य खर्च) विकास, 
(लेखाशिर्ष ७६१० १०२९) नाशिक 
१७८.०० १७.२० उपसचिव, 
आ.वि.वि., 
मंत्रालय, मुंबई 
८१०.०० ८१.००० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १७३११० ६२७४९.३२० 
एकूण अनिवार्य खर्च १३३४२८१ ७११८८.९७० 
(मागणी क्र.टी-२--४--८) 


KIRAN 


KISANRAO 


PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f83 1a2b 
\ObeScb381a34e8, postalCode=400032, st: 

i bet=344DE3FFO7B9439DD 1 1CAF728255A5EBOAODD495E 
F82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.09.05 15:26:30 +05'30' 


I=TRIBAL 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


